२०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, शोगांव 
जि.बुलढाणा येथील ४८ अस्थाई पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ - २०१९ /प्र.क्र. १२७/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०५ एप्रिळ,२०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -पदआ २०१८/प्र.क्र.९९/आरोग्य -३, 
दिनांक- दि.२२.१०.२०१८. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -पद॒आ २०१८/प्र.क्र.९९/आरोग्य -३, 
दिनांक- दि.२९.११.२०१८. 
३) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/अकोला मंडळ 
अकोला/अपदेमुदतवाढ/सन १९-२०/४९०२-०३/१९,दिनांक- २५.०३.२०१९. 


area निर्णय- 
उपरोक्त अ.क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, 


अकोला यांच्या अधिपत्याखाळीळ उपजिल्हा रुग्णालय, शेगांव जि.बुलढाणा येथील ४८ अस्थाई पदांना 


दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात मान्यता देण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला यांच्या 


अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय, शेगांव जि.बुलढाणा येथील सदर ४८ अस्थाई पदांना 


दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 


२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र. १२७/आरोग्य-३, 


०१ - 

११० - 
११०-२ - 
(०१) (09)- 


नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 

रुग्णालये व दवाखाने 

मुफसल क्षेत्रातील शासकीय रुग्णालये व दवाखाने 

मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आपुक,दि.- २१.०२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१ २९०४०५१५०९२३७४८१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


' Digitally signed by Roshani 
R (05 h ani Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | nN e 5 h Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 


Kadam Patil o¥= Pubic Health 


Department 
Date: 2019.04.05 16:23:58 
+05'30' 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये- राज्यस्तर) मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, बुलढाणा. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा. 

. वैद्यकीय अधिक्षक,उपजिल्हा रुग्णालय, शेगांव जि.बुलढाणा. 
. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. 
११. 


कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


PA 


BE 


x 
wv ०” ड़ 


क 
an 


१७५६ ४/>30०2 11895 
6’ by 18 2) Le" 


Hoke bbb कणा 


ook (Je) ७012९] 82९॥७॥७०७९ Bik gh Deh obod dy ३2 ४३०2६8 ibd! २७ ज्म 
1198 1] birt bOlin® 182059 2१७ lbp 


= ee 


